सन 2029-22 करीता आदिम जमातीचा विकास 
या राज्य योजनेंतर्गत आदिम जमातीच्या 
कुटुंबाकरिता घरकुल बांधण्याच्या खर्चास मान्यता 
देवून निधी वितरीत करणेबाबत शुद्धिपत्रक... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.८६/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ३१/०१/२०२२ 
वाचा- 


समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक २४ जानेवारी २०२२. 
प्रस्तावना - 


नमुद शासन निर्णयानुसार आदिम जमातीचा विकास कार्यक्रम या राज्यस्तरीय कार्यक्रमांतर्गत 
राज्यातील कातकरी, माडिया गोंड व कोलाम या आदिम जमातींचा निवासाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सन 
२०२१-२२ या सालाकरिता एकुण ४१४४ इतक्या घरकुलांच्या लक्षांकास मान्यता देणेत आली आहे. तथापि, 
उपलब्ध निधीतुन सार्वजनिक वितरण प्रणाळीवर निधी वितरीत करणेस मर्यादा असल्याची बाब लक्षात घेऊन 
नमुद शासन निर्णयानुसार देणेत आलेला जिल्हानिहाय लक्षांक सुधारीत करणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शुद्धिपत्रक - 


सदर शुद्धिपत्रकान्वये वाचा येथे उल्लेख केलेल्या शासन निर्णयामधील आदिम जमातीचा विकासासाठी 
राज्य योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षात देणेत आलेला ४१४४ इतका जिल्हानिहाय घरकुल लक्षांक 
पुढीलप्रमाणे सुधारित करुन ३३९० इतका करणेस मान्यता देत आहे. 


अ.क्र. | जिल्हा प्रकल्प कार्यालय | घरकुलांचा लक्षांक | निधी (रु. लक्षमध्ये) 

fa नाशिक नाशिक ५६** ७८.९६ 
२ ठाणे शहापूर २६८ ३५३.७६ 
३ | पुणे घोडेगांव ३६ ४७.९७ 
४ | पालघर जव्हार / डहाणू ३३७ ४४४.८४ 
५ | रायगड पेण ३१० ४०९.२० 
६ | रत्नागिरी ae ७.७४ 
७ | सिंधुदूर्ग g 99.03 
पांढरकवडा १९९५ २६३३.४० 

64:43 पुसद ९७ १२८.०९ 
९ वर्धा वर्धा ९६ १२६.६५ 
| 90 | चंद्रपुर चंद्रपुर ५५ ७७.४१ 
अहेरी १८** २५.८० 

(9 गडचिरोळी । गडचिरोली पप ७७.४१ 
भामरागड gue ७७.४१ 

एकुण ३३९० ४४९९ .७० 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.८६/का.-१९ 


(टिप:- * उपरोक्त प्रमाणे लक्षांकांमध्ये स्थानिक स्तरावर सपाट व डोंगरी भागाचे निकष लक्षात घेवून प्राप्त 
निधीच्या मर्यादेत लक्षांकामध्ये बदल करण्याचे अधिकार संबधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प यांना राहतील.) 

२. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचेमार्फत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सदर निधी राज्य 
व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृह निर्माण कडे तात्काळ वर्ग करण्यात यावा. 

३. सदर झासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०१३११६३९४८८०२४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Prakash Vijay 
Waje 


(प्रकाश वि. वाजे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई-३५ 
२. मा. सभापती, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 
४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
७. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
८. सर्व विधानसभा/ विधान परीषद सदस्य. 
९. मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१०. मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. मा. प्रधान सचिव, नगारविकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक. 
१२. मा.प्रधान सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 
१३. मा. प्रधान सचिव, गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४. मा. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१६. अधिदान व लेखा लेखाधिकारी, मुंबई. 
१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/ ठाणे/ पुणे/ पालघर/ रायगड/ रत्नागिरी/ सिंधुदूर्ग/ यवतमाळ/ 
वर्धा/ चंद्रपुर/ गडचिरोली. 
१८. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
१९. आयुक्‍त, आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
२०. आयुक्त, संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
२१. सर्व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.८६/का.-१९ 


२२. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास. 

२३. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२४. राज्य संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामिण गृहनिर्माण, बांधकाम भवन, मुंबई. 
२५. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

२६. सर्व उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२७. सर्व कार्यासने, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२८.निवड नस्ती-कार्यासन-१९. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


